मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील १६ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.२८/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दि. १० ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा :- 9) शा.नि. गृह विभाग, क्र.एमसीटी १२६७/७६९१३-५॥, मुंबई दि. १ नोव्हेंबर १९६८ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र.एमसीटी 9202/2 8-XII-B, मुंबई दि. ९ मे १९७४ 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एमसीटी 099§/3-XXXV-TR, Has ३२ दि. ३० ऑगस्ट १९७७ 
8) शा.नि. गृह विभाग, क्र.एमसीटी ०१८९/७५६ (अ)/परि-७ मुंबई दि. ३१ ऑक्टो. १९९२ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एमसीटी ०९०६/११५४/प्र.क्र.२०९/परि-५ दि. १५ जानेवारी २००७ 
) 
) 
) 
) 


६) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एमसीटी ०८०५/९१९/प्र.क्र.१४५/परि-५ दि. 2 ATA २००७ 

७) शा.नि. गृह विभाग, क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.२८/परि.-५, दि. २ मार्च, २०१९ 

८) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई, यांचे पत्र दि.२३ सप्टेंबर २०१९. 
९) झा. नि. वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ११ सप्टेंबर २०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई जिल्हयासाठी एकूण ८ मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आलेली 
असून सदर न्यायाधिकरणाच्या आस्थापनेवर एकूण ११९ पदे निर्माण केलेली आहेत. उपरोक्त संदर्भ 
क्र.१ ते ६ येथील शासन निर्णयानुसार एकूण १०३ पदे स्थायी करण्यात आली आहेत. उर्वरित १६ 
पदे अस्थायी असून सदर पदांना संदर्भ क्र. ७ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०३.२०१९ ते 
३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. सदर १६ पदांची मुदत दिनांक ३०.०९.२०१९ रोजी 
संपुष्टात येत आहे. प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी आता सदर १६ पदांना 
दि. ०१.१०.२०१९ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ८ येथील पत्रान्वये शासनास 
सादर केला असून सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील १६ अस्थायी 
पदांना दि. ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही 
न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरित निकाली काढण्याच्या तसेच निकाली काढलेल्या 
दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येक तीन महिन्यानंतर शासनास सादर करण्याच्या अटीवर देण्यात येत आहे. 
पदांचा तप्ीील खालीलप्रमाणे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.२८/परि-५ 


अ.क्र पदाचे नांव 


पद संख्या 


पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


वि . । सदस्य २ शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/०९०१/ ११६५/११७-आअ/ 
परि-५ दि. २.१२.२००३ 

२. | शिरस्तेदार २ वरीलप्रमाणे. 

३. | उच्चश्रेणी लघुलेखक | वरीलप्रमाणे. 

४. | शिपाई २ वरीलप्रमाणे. 

५. । हवालदार णि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/७९०१/११६५/११७-ब/ 
परि-५ दि. २.१२.२००३ 

६. | बेलिफ २ वरीलप्रमाणे. 

७. ।दुभाषिक शि शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/०९०१/ ११६३/सीआर- 
११७-क/परि-५ दि. २०.६.२००२ 

८. | लिपिक-टंकलेखक २ वरीलप्रमाणे. 

९. । सहायक अधिक्षक १ | वरीलप्रमाणे. 

१ लिपिक टंकलेखक २ शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/०१८२/२/सीआर-८९/ 
परि-५, दि. ३०.९.१९८५. 

एकूण पदे १६ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर, (००) Loo, इतर 


खर्च, (००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ ०१२५)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, शा. नि. वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु. क., दि. ११ 
सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग या नात्याने प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 


करत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१११६०११०३५२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Jaysen 


lly signed by Jaysen Jayprakash Ingol 
f 


ra, ou=Home Department, 


1640524cb8ed 1 béae1 8a394fb2 
0420edf5 taf, 


-7c9e48ac69F3 13d "0689 57a822c9d8ccacd64dd1 
ayprakash Ingole कणात 


2019.10.11 17:02:46 +05'30' 


(जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.२८/परि-५ 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

3) मा. मंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. राज्यमंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


o~ 


७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई. 

qo) वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
११)अवर सचिव, (बीयुडी-१/ परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती / परिवहन-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


